विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयांच्या परिसरातील वृक्ष लागवडी- 
वरील खर्चासाठी निधी उपलब्धतेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएचसी १११८/४९५/ (१६३/१८)/कार्या-१७. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ मार्च, २०१९ 


वाचा:- वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पूरक-२०१९/प्र.क्र. ४१/अर्थ-३, दि.०८.०३.२०१९ 


प्रस्तावना : 

वृक्षारोपण आणि संगोपनासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभाग यांना दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या 
एकंदरित तरतूदींपैकी कार्यक्रमावरील खर्चामधून ०.५ टक्के मर्यादेत निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
महसूल व वन विभागाने दि. २५.०७.२०१८ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्या अनुषंगाने 
वृक्ष लागवड व संगोपनासाठी तरतूद, या नवीन कार्यक्रमाकरिता लेखाशीर्ष सुरु करण्यास 
महालेखापाल कार्यालय तथा वित्त विभागाने मान्यता दिली असून, नवीन योजना संकेतांक उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. 

मागणी क्र.“ जे-२,२४०६,वनीकरण व वन्यजीवन, ०४, वनीकरण व पर्यावरण विकास, १०१, राष्ट्रीय 
वनीकरण व पर्यावरण विकास कार्यक्रम, (००), (०१) शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय १५- जमिनी - वरील सजीव) 
अंतर्गत वृक्ष लागवड आणि संगोपन (१००% राज्य योजना ),(२४०६ए२९२)” 
२. विधिवन्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्त, धर्मादाय अयुक्त, मुंबई , कार्यालये 
व परिसर, न्यास असलेल्या मंदिराचा परिसर, जिल्हा धर्मादाय व प्रादेशिक कार्यालयांचा परिसर, सर्व 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कार्यालयांचा परिसर यांच्याकरिता महसूल व वन विभागाकडून वृक्ष 
लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. सदर कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या खर्चासंदर्भात फेब्रुवारी, २०१९ 
च्या अधिवेशनामध्ये वित्त विभागामार्फत रु. २०००/- (रु. दोन हजार फक्त) ची लाक्षणिक पुरवणी 
मागणी विधानमंडळास सादर करण्यात आली होती. त्यानुसार सदर बाबीसाठी निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


अ.क्र उद्दिष्ट रक्‍कम रूपयात 
q ०२ -मजूरी १००० 
२ २१-पुरवठा व सामग्री १००० 
एकूण २००० 


शासन निर्णय - 
वृक्षारोपण व संगोपनासाठी प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे सादर करण्यात आलेली 
रु. २०००/- (रु. दोन हजार फक्त) ची लाक्षणिक पुरवणी मागणी विधानमंडळाने मंजूर केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी १११८/४९५/ (१६३/१८)/कार्या-१७ 


२. सदर लाक्षणिक पुरवणी मागणी, मागणी क्र.“ जे-२,२४०६,वनीकरण व वन्यजीवन, ०४, 
वनीकरण व पर्यावरण विकास, १०१, राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास कार्यक्रम, (००), (०१) 
शाश्वत विकास ध्येय ( ध्येय १५-जमिनीवरील सजीव) अंतर्गत वृक्ष लागवड आणि संगोपन (१००% 
राज्य योजना), (२४०६ए२९२) ” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर झाली आहे व त्यानुसार सदर लाक्षणिक 
पुरवणी मागणीचा उपरोक्‍त तक्त्यातील तील नमूद दोन उद्दिष्टांकरिता मंजूर झालेला रु. २०००/- 
इतका निधी नियंत्रक अधिकारी जे-००६५ यांना वितरित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय , वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पूरक-२०१९/प्र.क्र. ४१/अर्थ-३, 
दि.०८.०३.२०१९ अनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१३१४१७१७८५१२ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ ढ Digitally signed by Kamini R Pilankar 
Ka mM | n | R DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law a 
Judiciary Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bd66db734252973064074ae475eb26788ae32a45d13 
न 639302टिरसि0१4३र्रर्शी, 
serialNumber=791d70f75a8bfaa8349786f02d7 1cad4fb9d1999 
Pj | a n ka [| €०0११263तरत56९198641817, cn=Kamini R Pilankar 
Date: 2019.03.13 14:20:53 +05'30" 
(का.रा.पिळणकर) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति- 
१. धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१ , मुंबई 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
५. वित्त विभाग ( कार्यासन -व्यय-५ ,अर्थ -११) 
६. विधि व न्याय विभाग (कार्या-९,११, १२, १३,२३) 
७. कार्यासन १७-संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


